राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे 
आधुनिकीकरणे प्रकल्प (डायल-११२) 
राबविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार 
म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. अर्नेस्ट अँड 
यंग या कंपनीला मुदतवाढ देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.१४०/भाग-१/पोल-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ७ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा: 
१. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्रमांक : (/॥)-मातंस ०८०/४ / 2098-O0/O 
Directorate of IT-DIT (MH), दिनांक १.७.२०१४,दिनांक ९.१०.२०१७ व दिनांक ९.५.२०१९. व 
दि. २०.४.२०२३. व दि. ५.१०.२०२३ 
२. गृह विभाग, शासन पत्र क्र. सीसीटी-३६१३/७-१४०/२8-१,पोल-३, दिनांक ५.११.२०१६. 
3. गृह विभाग, कार्यादेश क्र. CCT-3§98/CR-980/Part-9/Pol-3, दिनांक ६.१.२०१७ व दिनांक 
२७.१०.२०१७. 
. गृह विभाग, शासन पत्र क्र. CCT-3§ 91&/CR-980/Part-9/Pol-3, दिनांक ३०.३.२०१९. 
. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. CCT-3§ 98/CR-980/Part-9/Pol-3, दिनांक २०.१२.२०२१. 
. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. CCT-3§ 98/CR-980/Part-9/Pol-3, दिनांक १६.३.२०२२. 
. गृह विभाग, शासन पत्र क्र. ७७1-३६२०/७३-०४/२8॥-१/२०-३, दिनांक १.८.२०२२. 
. अपर पोलीस महासंचालक, (नि.व स.) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र.पोमसं/१७/६१६२/॥॥₹५३5 
(डायल-११२)/८१/२०१७-२०,दिनांक ६.१०.२०२३. 
९, अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दिनांक 
९.१०.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त पत्र दि.१६.१०.२०२३ 
१०.शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.१४०/भाग-१/पोल-३,दिनांक २३ जून, २०२३ 


na GM > CL 


प्रस्तावना: 

राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्प (डायल-११२) राबविण्यासाठी प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून मे. अर्नेस्ट अँड यंग या सल्लागार कंपनीची संदर्भ क्र. २ येथील दि.५.११.२०१६ रोजीच्या शासन 
पत्रान्वये २ वर्षांसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली. तसेच संदर्भ क्र.३ येथील दि. ६.१.२०१७ च्या कार्यादेशान्वये 
डायल-११२ प्रकल्पासाठी मे. अर्नेस्ट अँड यंग यांनी करावयाच्या कामाचे टप्पे निश्चित करण्यात आले. 
तद्नंतर वेळोवेळी कालावधी वाढवून देण्यात आला व संदर्भ क्र.५ येथील दि. 20.92.2029 रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मे.अर्नेस्ट अँड यंग या कंपनीच्या एका वरिष्ठ सल्लागारास दिनांक १६.५.२०२० ते दिनांक 
३१.३.२०२१ पर्यंत दरमहिना-दरमाणूस (Man-Month) तत्वानुसार मुदतवाढ देण्यात आली. तद्नंतर संदर्भ 
क्र.६.गृह विभाग शासन निर्णय दि.१६.३.२०२२ अन्वये मे. अर्नेस्ट अँड यंग या कंपनीच्या १७ (Man-Month) 
(१० वरीष्ठ सल्लागार व ७ सल्लागार) सल्लागारांना दि. १.४.२०२१ ते ३१.१२.२०२१ पर्यंत दरमहिना-दरमाणूस 
(Man-Month) तत्वानुसार मुदतवाढ देण्यात आली. तदनंतर संदर्भ क्र. ७ गृह विभाग शासन पत्र दि. 
१.८.२०२२ अन्वये दि. १.८.२०२२ ते दि. ३१.१.२०२३ पर्यंत मे. अर्नेस्ट अँड यंग या कंपनीच्या एका वरीष्ठ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.१४०/भाग-१/पोल-३, 


सल्लागाराची दरमहिना - दरमाणूस (Man-Months) तत्वानुसार ६ महिन्यांसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली. 
तद्नंतर संदर्भ क्र. ११ च्या गृह विभागाच्या दि. २३.६.२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार मे. अर्नेस्ट अँड यंग या 
कंपनीच्या एक वरीष्ठ सल्लागारास दरमहिना - दरमाणूस (Man-Months) दिनांक १.२.२०२३ ते दिनांक 
३०.६.२०२३ या पाच महिन्यांसाठी (५ Man-Months) तसेच एक मुख्य सल्लागारास दिनांक १.५.२०२३ ते 
दिनांक ३०.६.२०२३ या दोन महिन्यांसाठी (२ Man-Month) दरमहिना-दरमाणूस (Man-Month) 
तत्वानुसार मुदतवाढ देण्यात आली. आता अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तरीय शक्‍ती 
प्रदत्त समितीच्या दि. ९.१०.२०२३ रोजीच्या बैठकीत प्रकल्प सल्लागार यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात 
आला. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 

राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्प (डायल-११२) या प्रकल्पामध्ये मुंबई 
१०० नंबर एकत्रित करण्यासाठी मे. अर्नेस्ट अँड यंग या कंपनीच्या एक प्रधान सल्लागारास दरमहिना - 
दरमाणूस (Man-Months) तत्वानुसार दिनांक १.७.२०२३ ते दिनांक 39.92.2023 या कालावधीसाठी 
नेमणूक देण्यात येत आहे. तसेच डायल ११२ प्रकल्प राबविण्यासाठी मे. अर्नेस्ट अंड यंग कंपनीच्या एक 
वरिष्ठ सल्लागारास दिनांक १.७.२०२३ ते दिनांक 39.92.2023 या कालावधीसाठी (Man-Month) 
दरमहिना-दरमाणूस तत्वानुसार मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तथापि, ६ महिन्यांत डायल ११२ चे 
Integration डायल १००, या मुंबई प्रकल्पाशी पूर्ण करावे. तसेच आगामी काळात निर्भया, चाईल्ड 
हेल्पलाईन, फायर ब्रिगेड हेल्पलाईन, सुसाईड प्रिव्हेंन्हान हेल्पलाईन इ. समवेत लवकरात लवकर 
Integration करण्यासाठी आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 
२. BART VSI देण्यात येणारे मानधन व इतर भत्ते माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या संदर्भ क्र. १ 
येथे नमूद दिनांक ९.५.२०१९ च्या व दिनांक ५.१०.२०२३ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार देय राहील. 
तथापि, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने सल्लागारांच्या मानधनासंदर्भात भविष्यात काही सुधारणा केल्यास सदर 
सुधारणा उपरोक्‍त सल्लागारांना लागु राहतील. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२०७१२२४३०९०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

RUPALI SANJOG DN oGOVENENT OF MARARASHTRA o-HOME 


2.5.4.20=825ec39543f0d33deccec30f6ca54b1adc430443efec55f07 
e98dc173423779d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KABARE etn 0000000 य 
(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्र.स. (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.१४०/भाग-१/पोल-३, 


५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

७. अपर पोलीस महासंचालक (नि.व स.) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. मे. अर्नेस्ट अँड यंग कंपनी,१४ वा मजला,द रुबी, २९,सेनापती बापट मार्ग,दादर(पश्चिम),मुंबई-४०००२८. 
१४. कक्ष अधिकारी (व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. अर्थ-१ शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. निवडनस्ती / पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


